महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या सन 
२०१८-१९ या वर्षाचा पुरस्कार घोषित करणे व 
पुरस्कार CEPA मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. सिंसाअ ७२१९ (१३)/प्र.क्र.२११/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या योजनांची नियमावली शासन निर्णय क्र. 
सिंसाअ ७२१५ (१४)/प्र.क्र.२३१/सां.का.४, दिनांक १ एप्रिल, २०१६ अन्वये निश्चित करण्यात 
आलेली आहे. या नियमावलीनुसार पुरस्कार योजना ही एक योजना असून सदर योजनेन्वये 
सिंधी साहित्य क्षेत्रात मोलाचे कार्य व भरीव योगदान देणा-या साहित्यिकांना तसेच प्रतिवर्षी 
उत्कृष्ट सिंधी वाडमय निर्मितीकरिता लेखकांना उत्तेजन देण्यासाठी पुरस्कार देऊन सन्मानित 
करण्यात येते. त्याअन्वये महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीद्वारे सन २०१८-१९ या 
वर्षाकरिता निवडण्यात आलेल्या पुरस्कार्थीना मान्यता देणे तसेच पुरस्काराच्या रक्‍कमेस 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या सन २०१८-१९ 
वर्षाच्या पुरस्कार्थीना व पुरस्काराच्या रक्‍्कमेस खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


पुरस्कार विवरण : २०१८-२०१९ 


अ. पुरस्कार प्रकार पुरस्कार पुरस्कार विजेत्यांचे नांव पुरस्काराची 
क्र रक्‍कम 
ae, अखिल भारतीय जीवनगौरव सन्मान पुरस्कार शि डॉ. कन्हेयालाल लेखवानी १,००,०००/- 
२. | वाड्मय पुरस्कार 

१. लेखसंग्रह १. श्री. जेठानंद जे. लालवानी ५०,०००/- 

(मां मुहिंजी तन्हाई) 

२. कहानी (अधुरो प्यार) र २. श्रीमती प्रिया सितपाल ५०,०००/- 

३. निबंध (नारी शाती) ३. डा. रोमा WHat जयसिघानी ५०,०००/- 

४. कहानी (मां. कहिणो बन आहिया) ४. देवी नागरानी ५०,०००/- 
३. । पत्रकारिता पुरस्कार शिळा श्री. अशोक कमल पिजानी २५,०००/- 
४. | अनुवाद पुरस्कार it ae. | श्रीमती बरखा खुऱहालानी २५,०००/- 
५. | साहित्य पुरस्कार Ya श्री. तुलसीदास सेतिया २५,०००/- 
६. । नवोदित साहित्यिक पुरस्कार | 9 | श्री. सुमेडा नावाणी २५,०००/- 

एकूण रुपये ४,००,०००/- 
२. सन २०१८-१९ या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या पुरस्कार रक्‍कम 


रुपये ४,००,०००/- (रुपये चार लाख फक्त) इतक्या खर्चास उपरोक्‍त विवरणाप्रमाणे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिंसाअ ७२१९ (१३)/प्र.क्र.२११/सां.का.४ 


३. सदरचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती (०९) सिंधी अकादमी, (०९) 


(09) सिंधी साहित्य अकादमीची आस्थापना, (२२०५ १६९७) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशीर्षाखाळील सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

४. यासाठी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी यांना 
नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर खर्चास वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ उपविभाग ३, नियम २७ (२) (अ) नुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मान्यता देण्यात यावी. 


a तसेच सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. AMA २०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८ जुले, २०१९ मधील परिच्छेद क्र. ७, १४, १५ आणि १६ ची पूर्तता होत असून उर्वरित सर्व 
परिच्छेद व परिशिष्टातील उर्वरित अटी या प्रकरणी लागू होत नाही. 


७, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या छ%७.॥1१4011१9॥111.४0९.11] या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८२०१६३६४२३३२३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Prasad Mahadeo Mahajan 
it Of Mal 


Prasad Mahadeo ५-०. 
Mahajan 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
४. सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. महाळेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ashtra, 


